प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत 
फ्लेक्सी फंड (लवचीक निधी) च्या 
विनीयोगासाठी राज्यस्तरीय मंजुरी 
समिती गठीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रमावयो-२०१८/२९८/प्र. क्र.३१६/कु.क. 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई- Yoo ००१ 
दिनाक: १६ जानेवारी २०१९ 


वाचा- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्रमांक : मासका-२०१७ /प्र.क्र.४९३ /कु.क., 
दि. ०८.१२.२०१७ 
२) अतिरीक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय यांचे जा.क्र.राकुकका / PMMVY/ 
न.क्र.9१४८२-८३/१८दिनांक १०.१२.२०१८ 


प्रस्तावना - 

देशात प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची अंमलबजावणी दिनांक १ जानेवारी २०१७ पासुन 
करण्यात येत आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य हिस्स्यामधुन (६०:४०) लाभार्थी 
अनुदान व प्रशासकीय खर्चासाठी प्राप्त होणाऱ्या एकुण अनुदानापैकी १०% किंवा त्यापेक्षा अधिक 
अनुदान नाविण्यपुर्ण बावींवर फ्लेक्सीफंड या सदराखाली प्राप्त होणार आहे. केंद्र शासनाच्या 
मार्गदर्शक सुचनेनुसार उक्त अनुदान विनीयोगासाठी मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य 
स्तरीय मंजुरी समिती गठीत करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनें्गत प्राप्त होणाऱ्या फ्लेक्सी फंड निधीच्या विनियोगासाठी/ 
खर्चासाठी पुर्वमंजुरी घेण्यासाठी राज्यस्तरीय मंजुरी समिती खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्य सदस्यत्व 
Ped . __'मा.मुख्यसचिव अध्यक्ष 
२. | अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग सदस्य 


३. | अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमावयो-२०१८/२९८/प्र.क्र.३१६/कु.क. 


४. | SUR मुख्य सविव, स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभाग सदस्य 
५. | प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य सचिव 
६. । प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग सदस्य 
७. | प्रधान सचिव, महिला व बालविकास विभाग सदस्य 
८. । प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग सदस्य 
९. । संचालक, महिला व बालविकास मंत्रालय किंवा त्यांचा प्रतिनिधी । सदस्य 


२. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेर्गत प्राप्त होणाऱ्या GR फंड (लवचीक निधी) खर्चासाठीचे निकष 


खालीलप्रमाणे राहतील. 


3: प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेर्गत प्राप्त होणाऱ्या फळेक्सी फंड निधीच्या विनियोगासाठी/ 
खर्चासाठी प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाची छाननीकरुन राज्यस्तरीय समितीस शिफारस करण्यासाटी प्रधान 


१. ज्या योजनेतून निधी मंजुर झाला आहे. त्या योजनेच्या नाविण्यापुर्ण योजना 


खर्चासाठी प्रस्ताव तयार करणे 


२. योजने अंतर्गत प्राप्त झालेला TR फंड इमारत दुरूस्ती फर्निचर व वाहन , 


खरेदीसाठी वापरता येणार नाही. 


३. सदरचा निधी योजनेच्या अनुषंगाने स्थानिक गरजांसाठी व योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी उपयुक्‍त उपाययोजना करण्यासाठी वापरणे. 


सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या अध्यक्षेतेखाळी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. पदनाम सदस्यत्वाचा प्रकार 

। १. _ प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मुंबई अध्यक्ष 

२. । आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान सदस्य 
संचालक,रा.आ.अ,मुंबई 

३. | अतिरीक्त संचालक, (रा.कु.क.का.),आरोग्य सेवा, पुणे सदस्य 

४. । उपसचिव, कुटुंब कल्याण,सा.आ.वि.मुंबई सदस्य 

५. | सहायक संचालक, (रा.कु.क.का.),आरोग्य सेवा, पुणे सदस्य 

६. | राज्य कार्यक्रम समन्वयक, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, |  सदस्य-सचिव 
मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमावयो-२०१८/२९८/प्र.क्र.३१६/कु.क. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११६११२३२९७७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ujwala Arun Ransing 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


1 | A ou=Public Health Department, 
J W a a [ U Nn postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a7788b3b31e2d9269bcbfd9588a6ee477 
1341780133d295a56dd4ef476977773, 


i serialNumber=3b8f98f1c182bf458a4deee399a72 
a Nn S | Nn g 41b5044aeb09c097bc6d28b58709fe8ef0d, 
cn=Ujwala Arun Ransing 
Date: 2019.01.16 16:31:44 +05'30' 


(उज्वला अ. रणसिंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (आरोग्य व कु.क.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

३. मा. राज्यमंत्री (आरोग्य व कु.क.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) मंत्रालय, मुंबई 

६. अप्पर मुख्य सचिव, स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभाग मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.संचाळक, महिला व बालविकास मंत्रालय किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 
१२.संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

१३.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
१४.संचाळक, नगरपरीषद संचालनालय (प्रशासन),मुंबई 

१५.संचाळक, आयुष संचालनालय,मुंबई 

१६.आयुक्त (कुक) व संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
१७.अतिरीक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय,पुणे 

१८.सदस्य, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ 

१९.प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी,वडाळा,मुंबई 
२०.निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


